लोकमान्य टिळक चरित्र साधने WERT समिती 
स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:२०२०/(प्र.क्र.9७८/२०)/आस्था-२ 
मंत्रालय विस्तार इमारत,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ जानेवारी, २०२१. 
संदर्भ - 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं /लोक.टि.च.सा. प्र.स/प्रशा-३/२०२०/९८/ 
दिनांक-२७.०७.२०२० 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय, क्रमांक डीबीए-२००८/(८६/२००८)/समन्वय, 
दिनांक-१८.१०.२००९ 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय, क्रमांक डीबीए-२००८/(८६/२००८)/समन्वय, 
दिनांक-०१.०८.२०२० 
प्रस्तावना- 
वरील संदर्भ क्र.३च्या दिनांक ०१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार लोकमान्य टिळक चरित्र 
साधने प्रकाहन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीवर सदस्य व सदस्य सचिव यांची नेमणूक 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
झासन निर्णय:- 


लोकमान्य टिळक चरित्र साधने प्रकाठन समितीवर खालीलप्रमाणे सचिव व सदस्य सचिव यांची 
याद्वारे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समितीचे पदाधिकारी पद 
a डा. श्रध्दा कुंभोजकर सदस्य सचिव 
२ | डा. राजा दिक्षित सदस्य 
3 | डा. अरविंद गणाचारी सदस्य 
४ | डा. अरविंद गोखले सदस्य 
५ | att. दीपक टिळक सदस्य 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०१२२१७५६५९७००८ असा आहे.हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 
(द. रा. कहार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः २०२०/(प्र.क्र.७८/२०/आस्था-२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय मुंबई. 


. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण),यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण),यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय मुंबई 


७. मा.सचिव(उच्च व तंत्र शिक्षण jars स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय मुंबई. 
८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो),मंत्रालय,मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-५,व्यय-१४ ),मंत्रालय,मुंबई. 


१०, 
नै. 


१२. 
93. 
१७. 
१५. 


संचालक,उच्च शिक्षण,महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड समितीचे सदस्य सचिव (संचालक उच्च शिक्षण पुणे,यांचे 
मार्फत) 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड समितीचे सर्व सदस्य(संचालक उच्च शिक्षण पुणे यांचे मार्फत) 
महालेखापाल(लेखा W/O व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र-| ,॥ ,मुंबई/नागपूर . 

सर्व उप सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय ,मुंबई. 

निवडनस्ती (आस्था-२ ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


